कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र कामगार 
कल्याण मंडळ, मुंबई या पदावर 


प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करणेबाबत... 
Hr god, अपर कामगार 
आयुक्त. 

महाराष्ट्र हासन 


उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:-पदोन्न-२०२२/प्र.क्र.२६१/कामगार-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २१ जुले, २०२३. 


वाचा : 
१ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्या.- 
१२, दि.०१.०८.२०१९. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र. ईएसबी-११२२/प्र.क्र.१७२/१३, दि.२२.०२.२०२३. 
३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन sea क्र.पदोन्न- 
२०२२/प्र.क्र.२६१/कामगार-८, दि.१४.०३.२०२३. 
83) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन  निर्ण  क्र.एसआरव्ही- 
२०११/प्र.क्र.१३७/कार्यासन १२, दि.१७.१२.२०१६. 
५ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन आदेश maar 
२०२०/प्र.क्र.८५/कामगार-८, दि.२२.१०.२०२०. 
शासन आदेशा: 


वाचा क्र.५ येथील शासन आदेशान्वये श्री.रविराज इळवे, कामगार उप आयुक्त, मुंबई 
यांची कल्याण आयुक्‍त, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई या पदावर दोन वर्षांच्या 
कालावधीकरिता प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 
२. वाचा क्र.३ येथील शासन आदेशान्वये श्री.रविराज god, कामगार उप आयुक्त, मुंबई 
यांना अपर कामगार आयुक्‍त, गट-अ या संवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात 
आली होती. तसेच, श्री.इळवे यांच्या पदस्थापनेचे आदेश स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील, 
असे उक्त आदेशात नमूद केले होते. 
३. त्यास अनुसरुन खालील रकान्यात नमूद केल्याप्रमाणे श्री.इळवे यांना अपर कामगार 
आयुक्त, गट-अ यांना स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शाविळेल्या ठिकाणी प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना देण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र. | ज्येष्ठता । अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम | प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरची 
क्रमांक पदस्थापना/कार्यालय 
1 १_| २ 3 [2] षु 
a 3. | श्री.रविराज gad, SAG. | कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र कामगार 
कामगार उप आयुक्‍त कल्याण मंडळ, प्रभादेवी , मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०२२/प्र.क्र.२६१/कामगार-८ 


४.  श्री.इळवे यांनी पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होऊन याबाबतचा रुजू अहवाल कामगार 
आयुक्त यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 
५.  श्री.इळवे यांना या आदेझ्ाच्या दिनांकापासून १ वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. श्री.इळवे यांच्या सदर प्रतिनियुक्‍तीस या विभागाच्या दि.०५.०३.२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या अटी व शर्ती लागू राहतील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२११७२१२५९२१० असा आहे. हा STAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK UTTAMRAO POKALE 
D ) E E PA K DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=856b3 1c793b12e4f22cb247c5cff7f3358867f2482aa 


2234f6131bf8940dbd2e, 
U TT A M RAO pseudonym=8D691A3CD 19CB6007E6D3E2D34F900540C2F2 


800, 
ialNumber=F4163205E7B4960CC7CA6F973D6DEB06502B 


seri 
2E8FC47A41 1BABCF42A0E99CF34B, cn=DEEPAK UTTAMRAO 
POKALE 


Date: 2023.07.21 17:22:22 +05'30' 


(दिपक पोकळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, उ.,ऊ.व का. विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
३. कामगार आयुक्त, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (Ya), मुंबई ४०० ०५१ 
४. कामगार उप आयुक्त (प्रशासन), कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), 
मुंबई. 
५. महालेखापाल कार्यालय (ले. व अ./(ले.प.), मुंबई-१ 
६. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
. संबंधित पदोन्नत अधिकारी (कामगार आयुक्त यांचेमार्फत) 
९.  निवडनस्ती (काम-८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


